प्रतिनियक्‍तीने नियुकक्‍्ती-डॉ.त्रिगुण शामराव 
कुलकर्णी, अपर जिल्हाधिकारी, बीड यांची 
अतिरिक्‍त महासंचालक, महाऊर्जा, पुणे या 
पदावर. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन आदेश क्र.प्रतिनि-२०२४/प्र.क्र.११४/ऊर्जा-७ 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:-२७ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ: महसूल व वन विभाग यांचे पत्र क्र.प्रतिनि-२०२४/प्र.क्र.१५८/ई-१, दिनांक ०६.०९.२०२४. 
शासन आदेशा: 

महसूल व वन विभागाने संदर्भाधिन दिनांक ०६.०९.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये कळविलेल्या 
सहमतीनुसार, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(५) च्या तरतूदीनुसार तसेच, महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे) नियम १९८१ मधील 
परिशिष्ट २ मध्ये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व arta अधीन राहून डॉ.त्रिगुण शामराव 
कुलकर्णी, अपर जिल्हाधिकारी, बीड यांची अतिरिक्‍त महासंचालक, महाऊर्जा, पुणे या रिक्‍त पदावर 
प्रथमत: 09 वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. महसूल व वन विभागाने डॉ.त्रिगुण शामराव कुलकर्णी, अपर जिल्हाधिकारी, बीड यांना अतिरिक्‍त 
महासंचालक, महाऊर्जा, पुणे या पदावर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे. 
कार्यमुकतीनंतर डॉ.कुलकर्णी यांनी मा.अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे रूजू व्हावे. 
३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२७११३५५२२११० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


PRADIP DATTATRAY 
BHINTADE 


(प्रदिप भिंताडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. डॉ.त्रिगुण शामराव कुलकर्णी, अपर जिल्हाधिकारी, बीड... (महसूल व वन विभागामार्फत) 
२. सह/उप सचिव (ई-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१. महामहिम राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3. मा.उप मुख्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, उ.ऊ.का.व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवड नस्ती/ऊर्जा-७. 


